Reg. No. /NP CIT Y/236/2018-20. 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकत प्रकाशन 








वर्ष ७, अंक ८ ] गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ [पृष्ठे १७, किंमत : रुपये ८.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अ--अमरावती विभागीय पुरवणी 





(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५. 
नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ मार्च २०२१. 
महाराष्ट्र प्रेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६. 


क्रमांक टिपीएस-२५२०-४२८-प्र. क्र. ७३-२०२०-नवि-३०.-- 





ज्याअर्थी, अकोला शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. अधि. ३७ वा) 
(यापुढे “ उक्त अधिनियम” असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ अन्वये नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-२५०२-६८०-प्र. क्र. १२९ 








(बी)-२००२-नवि-३०, दिनांक २६ ऑक्टोबर, २००४ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००४ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे 


39 





“ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजा उमरी, तालुका जिल्हा अकोला येथील सव्हे नं. ३३ मधील सुमारे १.२९ हे. क्षेत्राची जमीन (यापुढे 
“ उक्त जमीन” असे संबोधिले आहे) “ आ. क्र. १९५-खेळाचे मैदान ” या कारणासाठी आरक्षित आहे (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असा उल्लेख केला 


आहे) i 








आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण अकोला महानगरपालिका आहे (यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असा उल्लेख केला 


आहे . ) 3 











आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जमीन उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत 
संपादन केली नाही ; 








आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील एकूण क्षेत्रापैकी स.क्र. ३३ पैकी १.०८ हे. क्षेत्राच्या जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 


जमिनीवरील fay 


920(9) नुसार नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणासंदर्भात उक्त अधिनियमाचे कलम 











१२७(१) अन्वये दिनांक १५ जानेवारी २०१९ रोजी सूचना बजावली आहे (यापुढे “ उक्त सूचना ” असा उल्लेख केलेला आहे.) ; 


अ--एक-अ-१ (१५०४). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चेत्र ११-१७, शके १९४३ 














आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित प्राधिकरणाने, विहित कालावधीत, उक्त जागा संपादन केली नाही अथवा त्या 
संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६(४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ ची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधित प्रसिद्ध 
केली नाही 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका क्रमांक १२३/२०२० दाखल केली असून 
सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने अद्यापि अंतिम निर्णय पारित केलेला नाही ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) अन्वयेचे आदेश निर्गमित 
केल्यास, मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे दाखल केलेली रिट याचिका क्रमांक १२३/२०२० मागे घेण्यात येईल असे उक्त जमिनीच्या 











मालकांनी शासनास दिनांक ०३ मार्च २०२१ रोजी प्राप्त झालेल्या पत्रान्वये कळविले आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यापासून, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा उक्त 
जमीन संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १ ची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित 
कालावधीत प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) मधील तरतुदीनूसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण 




















व्यपगत झाले असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे. 





त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन, अकोला महानगरपालिकेच्या मंजूर सुधारित विकास 








योजनेतील मौजा उमरी, स.क्र. ३३ मधील १.०८ हे. क्षेत्रावरील “ आ.क्र. १९५-खेळाचे मैदान ” (भागश:) हे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे 





खालील नमूद अटीसापेक्ष आणि परिशिष्टात नमूद केल्यानुसार अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे आरक्षणातून मुक्‍त झालेली जमीन या संबंधित जमीन 











मालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरीत उपलब्ध होतील. 











परिशिष्ट 
अ.क्र. गावाचे नाव, तालुका व जिल्हा जमिनीचा सक्र./ उक्त अधिनियमाचे विकास योजनेतील प्रस्ताव 
fem. कलम १२७(२) अन्वये व्यपगत 
होणारे क्षेत्र 
(१) (२) (३) (४) (5) 
१ मौजा उमरी, तालुका व जिल्हा अकोला स.क्र. ३३ आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र १.२९ हे. आरक्षण क्र. १९५ खेळाचे मैदान 

पैकी व्यपगत होणारे क्षेत्र 
१.०८ हे. 








अट.--उक्त जमिनीच्या जमीन मालकांनी मा. उच्च न्यायालय (नागपूर खंडपीठ) येथे दाखल केलेली रिट याचिका क्रमांक १२३/२०२० विनाअट मागे 


घेतल्यानंतर सदर आदेश अंमलात येतील. 





प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणांमधून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणा-या भाग नकाशाची प्रत आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका, अकोला यांच्या 








कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 





सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम) या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 





महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


वीणा मोरे, 
अवर सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ 3 





भाग 9-31 (अ.वि. पु.) A. BM. रा., अ. क्र. २६. 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 18" March 2021. 
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING AcT, 1966. 
No. TPS-2520-428-CR-73-2020-UD-30 — 


Whereas, the Revised Development Plan of Akola City, Distt. Akola has been sanctioned by the Government 
under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXX VII of 1966) (hereinafter referred 
to as “the said Act”) vide Notification No. TPS-2502-680-CR-129-(B)-2002-UD-30, dated 26" October 2004 and has 


come into force with effect from 15" December 2004 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan’) ; 


And whereas, in the said Development Plan, area admeasuring approximately 1.29 Ha. is reserved for “Site 
No. 195- Play Ground” out of the land bearing S. No. 33 of Mouja Umari, Taluka & District Akola (hereinafter referred to 


as “the said Reservation’) ; 


And whereas, Akola Municipal Corporation is the “Appropriate Authority” for the said Reservation (hereinafter 


referred to as “the said Appropriate Authority”) ; 


And whereas, the said land has not been acquired by the said Appropriate Authority within ten years from the date 


on which the said Development Plan came into force ; 


And whereas, the Owners of the land admeasuring area 1.08 Ha. out of S. No. 33 Mouja Umari, Taluka District 
Akola (hereinafter referred to as “the said Land”) in reference to the said Reservation served a notice dated 15" January 
2019 for the said reservation under Section 127 (1) of the said Act to the said Appropriate Authority, being the Planning 


Authority (hereinafter referred to as “the said notice”) ; 


And whereas, even after service of the said notice as aforesaid, the said land had neither been acquired within 
prescribed time period nor the Notification of land acquisition required under Section 126 (4) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land 
Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, has been published by the said Appropriate Authority within 


prescribed time period from the date of the service of said Notice under sub-section (7) of Section 127 of the said Act ; 


And whereas, the owners of the said land have filed Writ Petition No. 123/2020 in the Hon’ble High Court, Nagpur 


Branch and the final order is yet to be passed by the Hon’ble High Court ; 


And whereas, the land owners of the said land conveyed to the Government vide letter, which was received by the 
Government on 03% March 2021, that the Writ Petition No. 123/2020 filed in the Hon’ble High Court, Nagpur Bench will 
be withdrawn, if the Government passes the order under Section 127 (2) of the said Act, in reference to the lapsing of the 


said reservation on the said land ; 


And whereas, it is observed that the said land had neither been acquired within prescribed time period from the 
date of service of Notice, nor Notification of land acquisition required under Section 126 (4) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparencey in Land 


Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, been published within prescribed time period by the said 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, 2029/Aa ११-१७, शके १९४३ 





Appropriate Authority. And, in consequence thereof, the Government of Maharashtra is of opinion that the said 
reservation on the said land stands lapsed as per the provisions of Section 127 (1) of the said Act. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and of all 
other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra as mentioned in the Annexure below, hereby 
notifies on condition mentioned there under, that the said Reservation i.e. Site No. 195- Play Ground (Part) as specified 
in the Revised Sanctioned Development Plan of Akola Municipal Corporation, stands lapsed to the extent of area 
admeasuring 1.08 Ha. out of land bearing S. No. 33 of Mauje Umari, Taluka & Dist-Akola. And the area so released will 
be available to the Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under 


the said Development Plan. 


ANNEXURE 
Sr. Name of the Village, S. No./H. No. Area lapsed under Reservation of 
No. Taluka and District Section 127 (2) of the said Act Development Plan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Mouje Umari, Taluka and 33 Area admeasuring 1.08Ha. Site No. 195 Play Ground. 
District Akola out of total reserved area 
1.29 Ha. 


Condition.—This Order will come into force after the land owners of the said land withdraw the Writ Petition No. 


123/2020 filed in Hon’ble High Court (Nagpur Bench) without any condition. 


A copy of the Part Plan, showing the area of the said Reservation which has been lapsed vide this Order, is 
available in the office of the Municipal Commissioner, Akola Municipal Corporation, District Akola during office hours on 


all working days for inspection of public for the period of one month. 


This Order shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


VEENA MORE, 
Under Secretary. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ षु 





भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
वाचावे : १. मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र.रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र.क्र, ७-का-७, दिनांक ३०-३-२०१९ 
मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र.रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र.क्र. १९-का-७, दिनांक १९-११-२०१९ 
मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र.रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र.क्र. १९-का-७, दिनांक २०-१२-२०१९ 
. या कार्यालयाचे पत्र क्र. कक्ष-२१-जि.प.व.पं.स.निवड-कावि-२३३-२०१९, दिनांक २१-१२-२०१९ 
५. मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र.रानिआ-जिपपंस-२०२१-प्र.क्र. ५-का-७, दिनांक ५-३-२०२१ 
६. मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र.रानिआ-जिपपंस-२०२१-प्र.क्र. ५-का-७, दिनांक १६-३-२०२१ 
आदेश 


क्रमांक कक्ष-२१-जि.प.व पं.स.निवड-कावि-१४-२०२१.--- 





उपोद्घातातील अ. क्र. १ अन्वये वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत एकूण ०६ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका-२०२० करिता प्रभाग 
रचना व आरक्षण सोडत कार्यक्रम परिशिष्ट-१ नुसार घेण्यात आलेला आहे. सदर कार्यक्रमा सोबतच्या परिशिष्ट-२ नुसार वाशिम जिल्हा परिषद व 
परिशिष्ट-३ नुसार त्या अंतर्गत एकूण ०६ पंचायत समितीकरीता अनुज्ञेय ठरत असलेल्या जागांचा मा. राज्य निवडणूक आयोगा मार्फत निश्‍चित करून 
देण्यात आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने, वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत ०६ पंचायत समितीसाठी अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत घेण्यात 
येवून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 























उपोद्घातातील अ. क्र. २ अन्वये वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत एकूण ०६ पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूका-२०१९-२०२० करिता 
निवडणूक कार्यक्रमातील परिशिष्ट-१ नुसार दिनांक ७-१-२०२० रोजी मतदान व दिनांक ८-१-२०२० रोजी मतमोजणी झालेली आहे. सदर 


निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे निवडणूक कार्यक्रमातील परिशिष्ट १ नुसार दिनांक १०-१-२०२० रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-अ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 




















उपोद्घातातील अ. क्र. ३ अन्वये वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूका-२०१९-२०२० बाबत 
उपोद्घातातील अ. क्र. २ अन्वये घेण्यात येत असलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील सदस्यांच्या निवडणुका ह्या मा. सर्वोच्च न्यायालयातील 
“विशेष अनुमती याचिका” क्र. ३३९०४-३३९१०/२०१७ मधील आदेशाच्या अधिन राहून घेण्यात येत आहेत. याबाबत उपोद्घातातील क्र. ४ अन्वये 
संबंधीत सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची कार्यालये, संबंधीत सर्व तहसिल कार्यालये व संबंधीत सर्व पंचायत समिती कार्यालयांना कळविण्यात 
आलेले असून त्यांनी त्याबाबत व्यापक प्रसिद्धी दिलेली आहे. तसेच स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्धी करण्यात आलेली आहे. 









































उपोद्घातातील अ. क्र. ५ मध्ये नमूद असलेनुसार, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ९८०/२०१९, ९८१/२०१९, १४०८/ 
२०१९ आणि ७४३/२०२० मध्ये दिनांक ४-३-२०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ च्या कलम १२ (२) (क) नुसार देय असलेले २७% चे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमुर्ती व इतर वि. भारत सरकार 
मधील आदेशानुसार कमाल ५०% आरक्षणाच्या म्यदित ठेवून सदर जागांच्या फेर निवडणुका घेण्याचे मा. राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिले 
आहेत. 














उपोद्घातातील अ. क्र. ६ मधील मुद्दा क्र. २ मध्ये नमूद असलेनुसार, मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे पॅनलवरील वकीलांशी मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या दिनाक ४-३-२०२१ च्या निकालाचा अन्वयार्थ व त्यानुसार होणारे परिणाम याबाबत सल्लामसलत केली असता कोणत्याही स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी मा. न्यायालयाने आदेशात नमूद केलेल्या तीन चाचण्या 
पूर्ण केल्याशिवाय राज्य शासनास ठरविता येणार नाही. तसेच नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा या कमाल आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेत 
असो अथवा नसो, मा. न्यायालयाच्या आदेशाने त्या सर्व झाल्या आहेत, असे विधीमत प्राप्त झाल्यामुळे उपरोक्त याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन संपन्न 
झालेल्या सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या निवडणुकासंदर्भात नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्वच जागा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाच्या तारखेपासून रिक्‍त झाल्याचे समजून त्यानुसार अशा संस्थांच्या उर्वरित कालावधीकरीता सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भराव्या लागतील, 
असे आयोगाचे मत झाले असल्याचे नमूद आहे. 


















































उपोद्घातातील क्र. ६ अन्वये मधील मुद्दा क्र. ४ मध्ये नमूद असलेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिच्छेद २६ व २८ मधील आदेशानुसार 
सोबतच्या प्रपत्रातील १० पंचायत समित्यामधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ४-३-२०२१ रोजीच्या 
निकालान्वये रिक्‍त झाल्याचे मानण्यात येईल. शासन पत्रात सोबतच्या परिशिष्ट अ नुसार कारंजा व मानोरा पंचायत समिती मधील सर्व नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सदस्यांच्या जागा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार तात्काळ रिक्‍त झाल्या असल्याचे आदेश दिनांक १७-३-२०२१ पर्यंत 
सर्व संबंधीतांना बजावण्यात यावेत असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्या अनुषंगाने उपोद्घातातील क्र. ६ सोबतच्या परिशिष्ट अ नुसार वाशिम 


























अ.-एक-अ-२ (१५०४). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ 








जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणा-या कारंजा पंचायत समिती व मानोरा पंचायत समिती मधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग सदस्यांच्या सर्व जागा मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या दिनांक ४-३-२०२१ रोजीच्या निकालापासून रिक्त झाल्या असल्याचे आदेश संबंधीतांना बजाविण्यात यावे असे निर्देशित केले आहे. 

















त्याअर्थी, मी शण्मुगराजण एस., जिल्हाधिकारी, वाशिम, मला मा. राज्य निवडणूक आयोगाने उपोद्घातातील क्र. ५ व ६ अन्वये दिलेल्या 











निर्देशानुसार पंचायत समिती कारंजा व पंचायत समिती मानोरा मधील खालील नमूद केलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या सदस्यांच्या सर्व जागा मा. 








सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ४-३-२०२१ रोजीच्या निकालान्वये रिक्‍त झाल्याचे आदेशीत करीत आहे. 


पंचायत समिती कारंजा व मानोरा 





वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समिती निवडणूक २०१९-२०२० मध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या परंतु, 





मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचीका क्र. ९८०/२०१९, ९८१/२०१९, १४०८/२०१९ आणि ७४३/२०२० मधील दिनांक ४-३-२०२१ रोजीच्या 








आदेशान्वये सदस्य पद रद्द करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे 


अ. क्र. तालुका/ 


पंचायत समिती 


(१) (२) 


१ कारंजा 


२ कारंजा 


३ कारंजा 


४ कारंजा 


५ मानोरा 


६ मानोरा 


७ मानोरा 


८ मानोरा 


वाशीम : 
दिनांक १७ मार्च २०२१. 


भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८. 











निर्वाचक गण प्रवर्ग 
क्रमांक व नांव 
(३) (४) 
४-मोहगव्हाण नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
७-उंबर्डा बाजार नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्री 
१३-पोहा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


१५-धामणी खडी 


स्त्री 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 




















२०-धामणी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

२४-कोंडोली नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्री 

२६-गिरोली नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्री 

२७-शेंदुरजना नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


क्रमांक नप-नां.खं.-२२१९-२०२१.-- 


सदस्यांची नावे 


(4) 


किशोर रामकृष्ण ढाकुलकर 
कविता नितीन चौधरी 


वनिता विजय अटक 





रुपेश सुभाष रहाकार 


धोटे प्रवीन दामोदर 


राऊत रुपाली महेश 





चव्हाण विजेता पंकज 


राठोड ज्ञानेश्‍वर बिबिषण 


मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


सदस्यांचा संपूर्ण पत्ता 


(६) 


मु. पो. लोणी अरब, ता. कारंजा, 
जि. वाशिम. 

मु. पो. सुकळी, ता. कारंजा, 
जि. वाशिम. 

मु. पोहा, ता. कारंजा, 

जि. वाशिम. 

मु. सोहळ, पो गायवळ, ता. कारंजा, 
जि. वाशिम. 

रा. धामणी मानोरा, ता. मानोरा, 
जि. वाशिम. 

रा. देवठाणा, ता. मानोरा, 

जि. वाशिम. 

रा. खापरदरी, ता. मानोरा, 

जि. वाशिम. 

रा. इंगलवाडी, ता. मानोरा, 

जि. वाशिम. 











शण्मुगराजन एस., 
जिल्हाधिकारी, वाशिम. 








नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायतीची विकास योजना तयार करण्याची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती 
विभागीय पुरवणी पान क्रमांक (१) व (२) वर दिनांक ८-१४ ऑक्टोबर २०२० रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून तत्कालीन मुख्याधिकारी 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ ७ 











श्री. रवी पाटील हे कार्यरत असल्याकारणाने सदर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 











या ऐवजी असे वाचावे 
अक्षय पारस्कर, रवि पाटील, 
मुख्याधिकारी, मुख्याधिकारी, 
नगर पंचायत, नांदगाव खंडेश्वर. नगर पंचायत, नांदगाव खंडेश्वर. 
Akshay Paraskar, Ravi Patil, 
Chief Officer, Chief Officer, 
Nagar Panchayat, Nagar Panchayat, 
Nandgaon Khandeshwar. Nandgaon Khandeshwar. 


उर्वरित अधिसूचना प्रसिद्धीमध्ये कोणतेही बदल नाही. 


नांदगाव (खंडेश्वर) : डॉ. मिनाक्षी यादव, 
दिनांक १९ मार्च २०२१. मुख्याधिकारी, 
नगर पंचायत, नांदगाव खंडेश्वर 








भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९. 
प्रशासक, नगर पंचायत, यांजकडून 
महाराष्ट्र West व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम 23(9) अन्वये 

क्रमांक बांधकाम-१४२६-२०२१.--- 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३(१) मधील तरतुदीनुसार मा. प्रशासक, मानोरा नगर पंचायत यांनी दिनांक १८ 
मार्च २०२१ चे ठराव क्रमांक १ नुसार मानोरा नगर पंचायत, हद्दीच्या क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. ज्या 
क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करावयाची आहे. ते क्षेत्र दर्शविणारा हद्दीचा नकाशा नगर पंचायत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २३(२) अन्वये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे. 


























नियोजित विकास योजनेचे अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना/हरकती मागविण्यात येत असून अशा हरकती/सूचना असतील तर हे जाहीर प्रकटन 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या (तीस दिवस) आत लेखी स्वरूपात नगर पंचायत मानोराकडे देण्यात याव्यात. त्यामध्ये 
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम २३(१) नुसार नगर पंचायत, मानोरा त्यावर योग्य तो विचार करेल. 




















मानोरा : राहुल जाधव, 
प्रशासक, 
दिनांक १८ मार्च २०२१. नगर पंचायत, मानोरा. 


भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०. 
BY ADMINISTRATOR, NAGAR PANCHAYAT 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 under Section 23(7) 
No. Const-1426-2021.— 


Administrator of Manora, Nagar Panchayat vide its Resolution No. 1 dated 18 March 2021 has declared its 
Intention to prepare the Development Plan of Nagar Panchayat, Manora for city limit as per provision under Section 
23(7) of the Maharashtra Region| & Town Planning Act, 1966 copy of the plan showing the area for which the 
Development Plan is to be prepared is displayed and kept open for inspection of the public on all working days during 
office hours at the office of the Nagar Panchayat, Manora as required under Section 23(2) of the Maharashtra Regional 
& Town Planning Act, 1966. 


Suggestions/Objections if any, which should be communicated in writing within 30 (Thirty) days from the date of 
the publication of the intention in the Maharashtra Government Gazette, shall be considered by the Nagar Panchayat, 
Manora, for the consideration under Section 23( 7) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. 


Manora: RAHUL JADHAV, 
Administrator, 
Dated the 18" March 2021. Nagar Panchayat, Manora. 


ट महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ 





पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत 


बुधवार, मार्च २४, २०२१/चैत्र ३, शके १९४३ 


भाग १-अ (असा.) (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १८. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


क्रमांक कक्ष २१-जि.प.व पं.स.निवड-कावि-४३-२०२१.-- 





ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२(१) तसेच कलम ५८(१) खाली 





क्रमांक कक्ष-२१-जि.प.व पं.स.निवड-कावि-६४-२०१९, दिनांक १७-५-२०१९ अन्वये वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्या जितक्या निवडणूक 





विभागांमध्ये/निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येतील, त्या निवडणूक विभागाची/निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती निश्‍चित केली आहे आणि त्या निवडणूक 











विभागांमध्ये/निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि स्त्रियांकरिता (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 








व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत, निवडणूक विभाग/निर्वाचक गण दर्शविणारा आदेश प्रसिद्ध करण्यात 
आला आहे ; 


सिव्हील 09 


आणि ज्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हील) क्रमांक ९८०-२०१९ व इतर याचिकांमध्ये दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या 











निर्णयाच्या f परिषद 


निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्य निवडणूक आयोगाने वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणा-या एकूण ०६ (सहा) पंचायत समित्यांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग 








प्रवर्गाकरिता राखीव असलेल्या जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक दिनांक ४ मार्च २०२१ पासून रद्द करण्याबाबत निर्देश दिले व त्यानुसार 








सर्व संबंधित निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणातील जागा रिक्त झाल्या असून त्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गामधून भरणे क्रमप्राप्त झाले. सदर सर्वसाधारण 








जागांपैकी कोणत्या जागा सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून भरण्यात येतील याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने, क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२१-प्र क्र. ५-का-७, 





दिनांक १७ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या कार्यक्रमानुसार दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी सोडत काढण्यात आली. 





त्याअर्थी, सदर सोडतीनुसार नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या रिक्‍त झालेल्या जागा सर्वसाधारण अथवा सर्वसाधारण महिला यापैकी कोणत्या 








प्रवर्गातून भरण्यात येतील हे अधिसूचित करणे आवश्यक झाले असून, त्यानुसार मी, शण्मुगराजन एस., जिल्हाधिकारी, वाशिम सदर अधिनियमाच्या कलम 





१२(१) तसेच ५८(१) सह राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०११-प्र.क्र. १२-का-७, दिनांक २९ सप्टेंबर २०११ अन्वये प्रदान 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ ९ 








केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त सुधारित आदेश देत आहे 


सुधारणा आदेश 
वाशिम जिल्हा परिषद अंतिम प्रभाग रचना 
क्रमांक कक्ष २१-जि.प. व पं.स. निवड-कावि-६४-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या 
(१) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील वाशिम जिल्हा परिषदेच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 


(२) परिच्छेद क्रमांक १ (५) येथील वाशिम जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ११ ऐवजी १८ अशी 

















सुधारण्यात येत आहे. 
(३) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील वाशिम जिल्हा परिषदेच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 
अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निवडणूक विभाग क्रमांक व नांव रकाना क्रमांक (०५) मधील राखीव जागांचे सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
कारंजा २ - भामदेवी सर्वसाधारण स्त्री 
मानोरा १० - कुपटा सर्वसाधारण 
मानोरा ११ - तळप सर्वसाधारण स्त्री 
मानोरा १५ - फुलउमरी सर्वसाधारण स्त्री 
मंगरुळपीर १९ - दाभा सर्वसाधारण 
मंगरुळपीर २२ - कंझरा सर्वसाधारण स्त्री 
मंगरुळपीर २४ - आसेगांव सर्वसाधारण 
मालेगांव २८ - पांगरी नवघरे सर्वसाधारण स्त्री 
रिसोड 30 - कवठा खु. सर्वसाधारण 
रिसोड ३९ - गोभणी सर्वसाधारण स्त्री 
रिसोड ४१ - भरजहागीर सर्वसाधारण 
वाशिम ४३ - काटा सर्वसाधारण स्त्री 
वाशिम ४४ - पार्डी CHAR सर्वसाधारण 
वाशिम ५० - उकळीपेन सर्वसाधारण 








कारंजा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


क्रमांक कक्ष २१-जि.प. व पं.स. निवड-कावि-६४-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या 








(४) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील कारंजा पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 
(५) परिच्छेद क्रमांक १ (५) येथील कारंजा पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ४ ऐवजी ६ अशी 














सुधारण्यात येत आहे. 
(६) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील कारंजा पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे -— 
अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नांव रकाना क्रमांक (०५) मधील राखीव जागांचे सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 

कारंजा ४ - मोहगव्हाण सर्वसाधारण 

कारंजा ७ - उंबर्डा बाजार सर्वसाधारण स्त्री 

कारंजा १३ - पोहा सर्वसाधारण स्त्री 

कारंजा १५ - धामणी खडी सर्वसाधारण 


अ.-एक-अ-३ (१५०४). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ 





मानोरा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


क्रमांक कक्ष २१-जि.प. व पं.स. निवड-कावि-६४-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या 








(७) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील मानोरा पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 





(८) परिच्छेद क्रमांक १ (५) येथील मानोरा पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ४ ऐवजी ६ अशी 


सुधारण्यात येत आहे. 





(९) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील मानोरा पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 








अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नांव रकाना क्रमांक (०५) मधील राखीव जागांचे सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 

मानोरा २० - धामणी सर्वसाधारण 

मानोरा २४ - कोंडोली सर्वसाधारण स्त्री 

मानोरा २६ - गिरोली सर्वसाधारण स्त्री 

मानोरा २७ - शेंदुरजना सर्वसाधारण 


मंगरुळपीर पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


क्रमांक कक्ष २१-जि.प. व पं.स. निवड-कावि-६४-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या 








(१०) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील मंगरुळपीर पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर 


वगळण्यात येत आहे. 





(११) परिच्छेद क्रमांक १ (५) येथील मंगरुळपीर पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ४ ऐवजी ६ अशी 


सुधारण्यात येत आहे. 





(१२) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील मंगरुळपीर पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 








अनुसूची 
तालुक्याचे नाव Patan गण क्रमांक व नांव रकाना क्रमांक (०५) मधील राखीव जागांचे सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 

मंगरुळपीर ४० - पेडगांव सर्वसाधारण 

मंगरुळपीर ४२- वनोजा सर्वसाधारण 

मंगरुळपीर ४५ - कासोळा सर्वसाधारण स्त्री 

मंगरुळपीर ४८ - सनगांव सर्वसाधारण स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ ११ 





मालेगांव पंचायत समिती अंतीम प्रभाग रचना 


क्रमांक कक्ष २१-जि.प. व पं.स. निवड-कावि-६४-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या 








(१३) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील मालेगांव पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर 
वगळण्यात येत आहे. 





(१४) परिच्छेद क्रमांक १ (५) येथील मालेगांव पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या २ ऐवजी ५ 
अशी सुधारण्यात येत आहे. 





(१५) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील मालेगांव पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 








अनुसूची 
तालुक्‍याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नांव रकाना क्रमांक (०५) मधील राखीव जागांचे सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 

मालेगांव ४९ - मारसुळ सर्वसाधारण 

मालेगांव ५३ - जऊळका सर्वसाधारण स्त्री 

मालेगांव ५४ - जोडगव्हाण सर्वसाधारण स्त्री 

मालेगांव ६४ - शिरपूर-२ सर्वसाधारण 

मालेगांव ६६ - खंडाळा शिंदे सर्वसाधारण स्त्री 


रिसोड पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


क्रमांक कक्ष २१-जि.प. व पं.स. निवड-कावि-६४-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या 








(१६) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील रिसोड पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 


(१७) परिच्छेद क्रमांक १ (५) येथील रिसोड पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ३ ऐवजी ६ अशी 














सुधारण्यात येत आहे. 
(१८) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील रिसोड पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 
अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नांव रकाना क्रमांक (०५) मधील राखीव जागांचे सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
रिसोड ७३- कवठा खु. सर्वसाधारण 
रिसोड ७५ - हराळ सर्वसाधारण स्त्री 
रिसोड ७९ - वाकद सर्वसाधारण स्त्री 
रिसोड ८० - महागांव सर्वसाधारण 
रिसोड ८२ - मोप सर्वसाधारण स्त्री 


वाशिम पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


क्रमांक कक्ष २१-जि.प. व पं.स. निवड-कावि-६४-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या 








(१९) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील वाशिम पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 


(२०) परिच्छेद क्रमांक १ (५) येथील वाशिम पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ४ ऐवजी ७ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 





१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ 








(२१) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील वाशिम पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 











अनुसूची 
तालुक्याचे नाव Patan गण क्रमांक व नांव रकाना क्रमांक (०५) मधील राखीव जागांचे सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
वाशिम ९० - फाळेगांव थेट सर्वसाधारण स्त्री 
वाशिम ९२ - कळंबा महाली सर्वसाधारण 
वाशिम १०० - उकळीपेन सर्वसाधारण 
वाशिम १०१ - अनसिंग सर्वसाधारण स्त्री 
वाशिम १०२ - पिंपळगांव सर्वसाधारण स्त्री 
वाशीम : शण्मुगराजन एस., 
दिनांक २४ मार्च २०२१. जिल्हाधिकारी, वाशिम. 
६(२) 


बुधवार, मार्च २४, २०२१/चैत्र ३, शके १९४३ 


भाग १-अ (असा) (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १९. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


क्रमांक कक्ष-१९-ग्रापनि-जिप-पंस-कावि-४५०-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२(१) तसेच कलम ५८(१) खाली 
क्रमांक कक्ष-१९-जिपपंस-ग्रापनि-कावि-३६३-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ अन्वये अकोला जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्या जितक्या 
निवडणूक विभागामध्ये/निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येतील त्या निवडणूक विभागाची/निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती निश्‍चित केली आहे आणि 
त्या निवडणूक विभागामध्ये/निवचिक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि महिलाकरिता (अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गातील महिलासह) जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत ते निवडणूक विभाग/नि्वचिक गण दर्शविणारा 
आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 


























आणि ज्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हील) क्रमांक ९८०/२०१९ व इतर याचिकामध्ये दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने अकोला जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणा-या एकूण ०७ पंचायत समित्यांमध्ये नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता राखीव असलेल्या जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक दिनांक ४ मार्च २०२१ पासून रद्द करण्याबाबत निर्देश 
दिले व त्यानुसार सर्व संबंधित निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणातील जागा रिक्त झाल्या असून त्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरणे क्रमप्राप्त झाले. 
सदर सर्वसाधारण जागांपैकी कोणत्या जागा सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून भरण्यात येतील याकरिता मा. राज्य निवडणूक आयोगाने क्रमांक रानिआ- 
जिपपंस-२०२१-प्रक्र ०५-का-७, दिनांक १७ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या कार्यक्रमानुसार दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी सोडत काढण्यात आली. 
































त्याअर्थी, सदर सोडतीनुसार नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रर्वगाच्या रिक्त झालेल्या जागा सर्वसाधारण अथवा सर्वसाधारण महिला 
यापैकी कोणत्या प्रवर्गातून भरण्यात येतील हे अधिसूचित करणे आवश्यक झाले असून त्यानुसार मी, जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी, अकोला 
सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१) तसेच ५८(१) सह राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०११-प्रक्र १२-का-७, 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ १३ 








दिनांक २९ सप्टेंबर २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून Plead सुधारित आदेश देत आहे. 


सुधारणा आदेश 
अकोला जिल्हा परिषद अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक कक्ष-१९-जिपपंस-ग्रापनि-कावि-३६३-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या-- 








(१) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील अकोला जिल्हा परिषदेच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 


(२) परिच्छेद क्रमांक ५ येथील अकोला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण महिलासाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ११ ऐवजी १८ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 








(३) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील अकोला जिल्हा परिषदेच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निवडणूक विभाग क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (२) मधील राखीव जागांचे 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 

(१) (२) (३) 
तेल्हारा ०१ - दानापूर सर्वसाधारण 
तेल्हारा ०३ - अडगांव बु. सर्वसाधारण महिला 
तेल्हारा og - तळेगांव बु. सर्वसाधारण महिला 
अकोट १० - अकोलखेड सर्वसाधारण 
अकोट १५ - कुटासा सर्वसाधारण महिला 
मुर्तिजापूर १७ - लाखपुरी सर्वसाधारण 
मुर्तिजापूर १८ - बपोरी सर्वसाधारण महिला 
अकोला २६ - घुसर सर्वसाधारण 
अकोला २९ - कुरणखेड सर्वसाधारण 
अकोला ३० - कानशिवणी सर्वसाधारण महिला 
बाळापूर ३४ - अंदुरा सर्वसाधारण महिला 
बाळापूर ३९ - देगांव सर्वसाधारण 
बार्शिटाकळी ४२ - दगडपारवा सर्वसाधारण महिला 
पातूर ४८ - शिर्ला सर्वसाधारण 


आदेश क्रमांक कक्ष-१९-जिपपंस-ग्रापनि-कावि-३६४-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या-- 





तेल्हारा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 








(४) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील तेल्हारा पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 


येत आहे. 





(५) परिच्छेद क्रमांक ५ येथील तेल्हारा पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण महिलासाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ३ ऐवजी ५ अशी 


सुधारण्यात येत आहे. 


अ.--एक-अ-४ (१५८०४). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ 








(६) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील तेल्हारा पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (२) मधील राखीव जागांचे 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 

(१) (२) (३) 
तेल्हारा ३ - हिवरखेड भाग-१ सर्वसाधारण महिला 
६ - अडगांव बु. सर्वसाधारण महिला 

१३ - वाडी अदमपूर सर्वसाधारण 

१५ - भांबेरी सर्वसाधारण 


अकोट पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश क्रमांक कक्ष-१९-जिपपंस-ग्रापनि-कावि-३६५-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या-- 








(१) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील अकोट पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 


येत आहे. 





(२) परिच्छेद क्रमांक ५ येथील अकोट पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ०३ ऐवजी ०५ अशी 


सुधारण्यात येत आहे. 





(३) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील अकोट पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (२) मधील राखीव जागांचे 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 

अकोट १८ - पिंप्री खु. सर्वसाधारण महिला 
१९ - अकोलखेड सर्वसाधारण 
२५ - मुंडगांव सर्वसाधारण 
२८ - रौंदळा सर्वसाधारण महिला 


मुर्तिजापूर पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश क्रमांक कक्ष-१९-जिपपंस-ग्रापनि-कावि-३६६-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या-- 








(१) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील मुर्तिजापूर पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर 


वगळण्यात येत आहे. 





(२) परिच्छेद क्रमांक ५ येथील मुर्तिजापूर पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण महिलासाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या १ ऐवजी ३ अशी 


सुधारण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ १५ 








(३) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील मुर्तिजापूर पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (२) मधील राखीव जागांचे 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 

(१) (२) (३) 
मुर्तिजापूर ३४ - लाखपुरी सर्वसाधारण महिला 
३५ - ब्रम्ही खु. सर्वसाधारण महिला 

३९- माना सर्वसाधारण 

४६ - कानडी सर्वसाधारण 


अकोला पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक कक्ष-१९-जिपपंस-ग्रापनि-कावि-३२३-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या-- 








(१) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील अकोला पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 





(२) परिच्छेद क्रमांक ५ येथील अकोला पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण महिलासाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ३ ऐवजी ६ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 





(३) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील अकोला पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (२) मधील राखीव जागांचे 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
अकोला ४९ - दहिहांडा सर्वसाधारण 
५२ - घुसर सर्वसाधारण महिला 
५७ - पळसो सर्वसाधारण महिला 
५८ - कुरणखेड सर्वसाधारण महिला 
६६ - चिखलगांव सर्वसाधारण 


बाळापूर पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक कक्ष-१९-जिपपंस-ग्रापनि-कावि-३६८-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या-- 





(१) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील बाळापूर पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 





(२) परिच्छेद क्रमांक ५ येथील बाळापूर पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण महिलासाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ३ ऐवजी ५ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ 








(३) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील बाळापूर पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (२) मधील राखीव जागांचे 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
बाळापूर ७२ - निमकर्दा सर्वसाधारण महिला 
७५ - पारस-१ सर्वसाधारण 
७८ - देगांव सर्वसाधारण महिला 
८० - वाडेगांव-२ सर्वसाधारण 


बार्शिटाकळी पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश क्रमांक कक्ष-१९-जिपपंस-ग्रापनि-कावि-३६६-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या-- 











(१) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील बार्शिटाकळी पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर 


वगळण्यात येत आहे. 





(२) परिच्छेद क्रमांक ५ येथील बार्शिटाकळी पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण महिलासाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या २ ऐवजी ४ अशी 


सुधारण्यात येत आहे. 





(३) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील बार्शिटाकळी पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (२) मधील राखीव जागांची 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
बार्शिटाकळी ८३ - दगडपारवा सर्वसाधारण महिला 
८६ - Heo सर्वसाधारण 
८९ - महान सर्वसाधारण 
९१ - पुनोती बु. सर्वसाधारण महिला 


पातुर पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश क्रमांक कक्ष-१९-जिपपंस-ग्रापनि-कावि-३७०-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ च्या-- 








(१) परिच्छेद क्रमांक १ व २ येथील पातुर पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 


येत आहे. 





(२) परिच्छेद क्रमांक ५ येथील पातुर पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण महिलासाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या २ ऐवजी ४ अशी 


सुधारण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १-७, २०२१/चैत्र ११-१७, शके १९४३ १७ 








(३) परिच्छेद क्रमांक ३ खालील पातुर पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अनुसूची 


तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (२) मधील राखीव जागांचे 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 


(१) (२) (३) 





पातुर ९६ - शिर्ला सर्वसाधारण महिला 
९७ - खानापूर सर्वसाधारण महिला 
१०५ - आलेगांव सर्वसाधारण 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरिता लागू राहील. 


अकोला : जितेंद्र पापळकर (भा.प्र.से), 
दिनांक २३ मार्च २०२१. जिल्हाधिकारी, अकोला. 





अ.-एक-अ-५ (१५०४). 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


